देवगड पोलीस ठाणे, गु.र.क्र.९९/२०१८ मधून 
उद्भवलेल्या मा. जिल्हा व सत्र न्यायालयीन 
प्रकरणामध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड 
श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०५१९/प्र.क्र.२०५/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०१९ 


संदर्भ :- विधि व न्याय विभागाची अधिसूचना क्रमांक एसपीपी-२०१९/यु.ओ.आर. २७/डी-१४, 
दिनांक :- २५.०६.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

दवेगड पोलीस ठाणे, गु.र.नं.९९/२०१८, भा.दं.वि. सं.क. ३०२, १२० (ब), ३४ या 
गुन्ह्यांतून उद्भवणाऱ्या सत्र न्यायालयीन प्रकरणी शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी AS 
श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे यांची उपरोक्त नमुद शासन अधिसुचना, विधि व न्याय विभाग, 
दिनांक २५.०६.२०१९ अन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून Ya करण्यात आली आहे. 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु.१५,०००/- 

(रुपये पंधरा हजार फक्त) 

अँड श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनियम 
फी व अन्य कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडुन प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत. कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०५१९/प्र.क्र.२०५/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोळीस - (००१०९, 
जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३०/१९/व्यय-७, दिनांक 
२९.०६.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥80व/99॥॥.090०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१९०७२६१०४६२३६०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


Kishor Shyamrao oe 
Bhalerao al 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
प्रत :- 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग. 
३. पोलीस निरीक्षक, देवगड 
. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
८. अड. श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे, एकदंत, कुडाळ पोलीस CIMA समोर, 
कुडाळ, सिंधुदुर्ग ४१६ ८१२. 
९. विधिव न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (व्यय ७, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


